राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७६/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ सप्टेंबर, २०१९. 

शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधीळ कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने राज्य पोळीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गातील 
खालील पोलीस अधिकार्‍यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


| श्री. विजय नथ्थु चौधरी | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे SEX 
अक्कलकुआ उपविभाग, नंदूरबार 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


ह. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९०७१४४८१७९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७६/पोल-१(अ) 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस आयुक्त, पुणे. 
८. पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नंदूरबार. 
१०.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
११.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


